पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २३ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिळ,२०२१ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
“मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना 
सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर 
काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक अनुदाने A)” या 
लेखाशीर्षातर्गत अनुदान निधी वितरीत करण्यात येतो. या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी एकूण रु.८.०८ कोटी इतकी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 
९.९० टक्के म्हणजे रु.८०.०० लक्ष इतका निधी वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ६.०४.२०२१ च्या 
परिपत्रकान्वये उपलब्ध केला आहे. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या 
रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी 
दिली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, अशा 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना एकूण ७२.०० लक्ष इतके अनुदान वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा | लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 

क्र. | परिषद करावयाचा निधी (रुपये) २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) येत असलेले वेतन अनुदान (अक्षरी रुपये) 

9 ? 3 gy 

a | नांदेड ६०,००,०००/- रूपये साठ लक्ष फक्त 

2 | यवतमाळ ६,००,०००/- रूपये सहा लक्ष फक्त 

३ | सांगली ६,००,०००/- रूपये सहा लक्ष फक्त 

एकूण ७२,००,०००/- रूपये बहात्तर लक्ष फक्त 


री 


सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य 


लेखा व वित्त अधिकारी, यांना आहरण व सविरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये 05 द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या offline पद्धतीने वितरीत करण्यात 
येऊ नये. 


a: सदर निधी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सन 2029-22 या 
अर्थिक वर्षातील वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून या निधीचा अन्य कारणांसाठी उपयोग 
करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या यादीतील एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत 
नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने त्वरीत शासनाच्या निदर्शनास आणावी. 


8. पुढील निधीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा परिषदेने सदर रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 

२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 

नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६ 
एप्रिल, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाने बिम्स प्रणाळीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त 
विभागाच्या या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शार्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२३१११७०८७६२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ba lasa heb Digitally signed by Balasaheb 


Babasaheb Hajare 
DN: cn=Balasaheb Babasaheb Hajare, 


Ba basa heb o=Mantralaya, ou=Water Supply and 


Sanitation Department, 
email=balasaheb.hajare@nic.in, c=IN 


Hajare Shanes eo sn 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/यवतमाळ/सांगली) 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 
प्रत: माहितीस्तव 
मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दि. २३ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 
oe | श्री. बाबु मदारसाब मजूर ३१.०७.२०२१ 
२ | श्री. माधवसिंग गणुसिग वॉलमन ३१.०७.२०२१ 
३ | खाजा मोईनोद्दिन म. उस्मान वॉलमन ३१.०५.२०२६ 
४ | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
4 श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड मजूर ३१.०८.२०२२ 
६ | श्री. बालाजी हरिभाऊ सुर्यवंशी वॉलमन ३०.०६.२०२१ 
७ श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
८ | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकीदार ३०.०४.२०२२ 
९ | श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक ३०.११.२०२३ 
१० | श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर ३१.०३.२०२८ 
११ | q. श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
१२ | श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
१३ | श्री. गोविंद गणपती ईबीतवार ak $9.03.2OR3 
१४ | श्री. बाबाराव शांकर पांगरेकर ae 39.09. 20R3 
१५ | श्री. शे. नबी. शा. हुसेन AR ३०.०६.२०२३ 
१६ | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन HSS STOR ROLE 
१७ | श्री. प्रकाश हांकर भरकडे as 39.04.2028 
१८ | sft. रमेश केरबा लोखंडे चौकोदार REO RON 
१९ | श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
२० | श्री. बळी व्यंकोबी शिंदे मजूर ३०.०४.२०२३ 
२१ | महंमद जिलानी म. कासिम चौकोदार STOR ROR 
२२ श्री. भगवान गणा हुलकुले गुर ६) 
२३ | श्री. माधव उमाजी डोकळे TR ३०.०६.२०२८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


२४ | afl. उस्मान शे. चाँद we eee ia 
Q4 | sil. भास्कर नामदेव दुडकीकर मजूर २३१.०३.२०३० 
२६ | श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर मंजुर ३१.०३.२०२७ 
२७ | श्री. उत्तम केशव होडाळे चौकोदार ३१.१२.२०२७ 
२८ | श्री. गंगाधर संभाजी बासरे चौकोदार कस. 
२९ | ai. अर्जुनसिंग सुदरसिंग ठाकुर “WS 39.06 RORR 
३० | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकीदार ३०.११.२०२७ 
३१ | श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकोदार २३०.११.२०२४ 
३२ श्री. मगदुम शो. गुलाबसाब मजूर ३०.०८.२०२८ 
३३ । श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकोदार 1... 
३४ | श्री. विलास संभाजी कदम चौकोदार की 
३५ | श्री. खुझाल नागोराव केंद्रे चौकोदार 1. 
३६ | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर ert SOR ORG 
३७ | sh. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन कपत नती 
यवतमाळ जिल्हा परिषद 
३८ | श्री. पी. व्ही. चौधरी अटेन्डन्ट ३१.१०.२०२१ 
३९ | afl. एस. एल. दळवे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
४० | श्री. ए. एम.गुल्हाणे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
सांगली जिल्हा परिषद 
४१ | श्री. शिवाजी नरसिंह पाटील पंप ऑपरेटर ३०.०६.२०२१ 
४२ श्री. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर मजूर ३१.०५.२०२२ 
४३ | at. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 
४४ | श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाले मजूर ३१.०५.२०२३ 


Digitally signed by 851०5311९9 Babasaheb Hajare 
DN: cn: heb Hajare, 


Balasaheb ण 
Babasaheb Hajare <i 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


